नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहातील 
स्वयंपाकगृहामधीलळ गॅस पाईपलाईन 
जीर्ण झाल्यामुळे नविन गॅस पाईपलाईन 
बसविण्याच्या खर्चास प्रशासकीय मंजूरी 
देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलएम ०२२१/प्र.क्र.४५/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ जानेवारी, २०२३. 


वाचा: १. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र 
राज्य यांचे पत्र क्र.जा.क्र.इप्र/नामका/गॅपालादु/२०२१/११५१/कक्ष ४ (२) पुणे-१, 
दिनांक २२.२.२०२१ व क्र. इप्र/येमका/प्र.देयक/आहारखर्च/२०२२/८४७२/कक्ष-४ 
(२), पुणे-१, दिनांक १२.०९.२०२२. 


२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.४.२०१५ . 


प्रस्तावना: 


नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहातील स्वयंपाकगृहामधीळ गॅस पाईपलाईन जीर्ण 
झाल्यामुळे नविन बसविणे आवश्‍यक आहे. सबब नविन गॅस यंत्रणा बसविणेसाठी नाशिक 
जिल्ह्यातील एच. पी. गॅस व भारत गॅस या अधिकृत वितरकांनी सादर केलेल्या दरपत्रकांनुसार 
भारत गॅस एजन्सीचे अधिकृत वितरक हनी सेल्स कॉर्पोरेशन यांचे सर्वात कमी असलेल्या 
रु.५,६५,१५५/- (अक्षरी रुपये पाच लक्ष पासष्ट हजार VHal पंचावन्न मात्र) इतक्या रकमेच्या 
दरपत्रकास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहातील स्वयंपाकगृहामध्ये गॅस पाईपलाईन जीर्ण झाल्यामुळे 
नविन गॅस पाईपलाईन बसविण्यासाठी रु.५,६५,१५५/- (अक्षरी रुपये पाच लक्ष पासष्ट हजार 
एकरी पंचावन्न मात्र) इतक्या रकमेच्या होणा-या खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५, २०५६ तुरंग, १०१ तुरुंग 
(००) (००) (०१) मध्यवर्ती तुरुंग, (दत्तमत) (२०५६००३५) अनिवार्य १९- आहार खर्च या 
लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध होणा-या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०२२१/प्र.क्र.४५/तुरुंग-२ 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०८/ २०१३/ 


विनियम, भाग-२, दि.१७.४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, उप विभाग- 
तीन महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका अंतर्गत अ.क्र.४ परिच्छेद क्र.२७ (२) (अ) अन्वये 
प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०१०३१५४५११९९२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Seema Tushar 
Sawant = 
(सीमा तु. सावंत) 

कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग/पश्चिम विभाग/मध्य विभाग/दक्षिण विभाग. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र -१, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी,नाशिक. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०.कक्ष अधिकारी बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.अधीक्षक, नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक रोड. 

१२.निवड नस्ती, तुरुंग-२ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


मकेककेकेपे/ [RRKSE 


पृष्ठ २ पैकी २ 


842900५07 


